(सर्व कायदेशीर अथवा न्यायालयीन विवादासाठी या आदेशाचा इंग्रजी अनुवाद SHAT धरण्यात येईल.) 

वनजमिन-कोल्हापूर 

वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत 
मे.रिळायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड, पुणे 
यांना राज्य महामार्ग क्र.१९३, पडळ ते फुसेरे च्या 
कडेने भूमिगत ऑप्टीकल फायबर केबल लाईन 
टाकण्याकरिता मौजे-कसबा ठाणे 
(महाडिकवाडी), ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 
येथील ०.०५७ हेक्टर राखीव वनजमिन वळती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एफएलडी-२०२१/प्र.क्र.८६/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३०/०६/२०२१ 
प्रस्तावना :- 


मे.रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड, पुणे यांनी राज्य महामार्ग क्र.१९३, पडळ ते फुसेरे च्या 


कडेने भूमिगत ऑप्टीकल फायबर केबल लाईन टाकण्याकरिता मौजे-कसबा ठाणे (महाडिकवाडी), 


ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर येथील ०.०५७ हेक्टर राखीव वनजमिन वळती करणेचा प्रस्ताव सादर केला 


आहे. सदर प्रस्तावाच्या सविस्तर छाननीअंती त्यास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा:- 


भारत सरकारच्या पत्र क्र.५-२/२०१७-एफसी, दिनांक २८/०३/२०१९, Handbook of FCA 


Guidelines-2019, Chapter-4 (General Approval under Section 2 01) of FCA) अन्वये राज्यांना 


दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, राज्य महामार्ग क्र.१९३, पडळ ते फुसेरे 


च्या कडेने भूमिगत ऑप्टीकल फायबर केबल लाईन टाकण्याकरिता मौजे-कसबा ठाणे (महाडिकवाडी), 


ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर येथील ०.०५७ हेक्टर राखीव वनजमिन वळती करण्याबाबत अपर प्रधान 


मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 


१७/२/एनसी/२/आयडी-१२८४९/११६३/२०-२१, दिनांक ०४/०२/२०२१ अन्वये सादर केलेल्या 


प्रस्तावास तत्त्वत: मंजूरी देत आहे. वनजमिनीचा तपश्लील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


गावाचे नाव, तालुका व जिल्हा | गट नंबर लांबी » रुंदी क्षेत्रफळ क्षेत्रफळ | वैधानिक दर्जा | 
(मीटर मध्ये) (चौ.मी. मध्ये) | (हेक्‍टर मध्ये) 
मौजे-कसबा ठाणे १७८५ Yio x 9 ५७० ०.०५७ राखीव वने 
(महाडिकवाडी), 
ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०२१/प्र.क्र.८६/फ-१० 


२. 


सदर तत्वत: मंजूरी खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

१) वनक्षेत्राचा वैधानिक दर्जा बदलणार नाही. 

२) सदर ऑप्टिकल फायबर केबल जास्तीत जास्त २.०० मीटर खोल व १.०० मीटर रुंदीच्या 
AA (खंदक) टाकण्यात यावी. सदर केबळवर पीव्हीसी पाईपचे आवरण असावे. 


३) प्रकल्पासाठी वापरात आणलेली जमिन प्रकल्प यंत्रणेव्दारे पूर्वस्थितीत आणली जाईल, 


अशा आडायाचे हमीपत्र प्रकल्प यंत्रणेस सादर करावे लागेल. तसेच, वापरात येणा-या 
जमिनीकरीता प्रति मीटर रुपये ५०/- या दराने प्रकल्प यंत्रणेस बँकेचे हमीपत्र सादर करावे 
लागेल. जर संबंधित उपवनसंरक्षक यांच्या मते प्रकल्पासाठी वापरात आणलेल्या जमिनीचे 
पूर्वस्थितीकरण समाधानकारकरीत्या झाळे नसेल, तर त्यापोटीचा खर्च बँकेचे हमीपत्र 
वटवून वसूल केला जाईल. 

४) जर अस्तित्वात असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीमधूनच ऑप्टीकल फायबर केबल टाकावी लागत 
असेल तर, प्रति मीटर रुपये ३५/- या दराने प्रकल्प यंत्रणेस बँकेचे अतिरिक्‍त हमीपत्र सादर 
करावे लागेल. रस्त्याच्या बाजूने होणारे खोदकाम तसेच डांबरी भागाचे झालेले नुकसान 


पूर्ववत करणे आवश्‍यक राहील व यासाठी अनुक्रमे प्रति मीटर रुपये ३००/- व प्रति मीटर 


रुपये ७५०/- या दराने प्रकल्प यंत्रणेस बँकेचे हमीपत्र सादर करावे लागेल. ऑप्टीकल 
फायबर has टाकताना व भविष्यात त्याची देखभाल करतेवेळी वनक्षेत्राची किंवा 
पर्यावरणाची झालेली कोणत्याही स्वरुपाची हानी भरुन काढली जाईल, अशा आड्ञायाचे 
हमीपत्र प्रकल्प यंत्रणेस सादर करावे लागेल. 

५) प्रकल्पाच्या भविष्यातील देखभालीच्या कामाकरीता आवड्यकतेनुसार संबंधित 


उपवनसंरक्षक यांची परवानगी घेणे प्रकल्प यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 


६) प्रकल्प प्रस्तावामध्ये ज्या कारणासाठी वनजमिन मागणी केलेली आहे त्या कारणाशिवाय 


इतर कारणासाठी वनजमिनीचा वापर करता येणार नाही. 


७) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकरिता वृक्षतोड करण्यात येणार नाही. 


८) प्रकल्प यंत्रणेस ऑप्टीकळ फायबर केबल टाकताना अस्तित्वातील रस्त्यालगतचे मंजूरी 


नसलेले इतर वनक्षेत्र वापरता येणार नाही. 
९) प्रकल्प यंत्रणेव्दारे प्रचलित दरपद्धतीनुसार पर्यायी वनीकरणापोटी भरण्यात आलेल्या 


रकमेचा तपशील तसेच दरम्यानच्या कालावधीत नवीन नियमांनुसार भरण्यात आलेल्या 


इतर रकमांचा तपशील मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), कोल्हापूर सादर करतील. 
qo) सदर प्रकल्पाकरीता माहिती व तंत्रज्ञान विभागाची अंतिम मान्यता व संबंधित सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाची मंजूरी या अटीच्या अधीन राहून तत्वत: Aas sear निर्गमित 


करण्यात येत आहेत. 
११)प्रकल्पाकरीता वनजमिन वापरल्यानंतर प्रकल्प यंत्रणा वनजमिन पूर्ववत करेल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः एफएलडी-२०२१/प्र.क्र.८६/फ-१० 


१२) प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्रकल्प यंत्रणेकडून भरण्यात येणारी सर्व रक्‍कम अँडव्हॉक-कॅम्पाच्या 


खात्यात जमा करण्यात यावी व त्याचा तपशील सादर करण्यात यावा. 


१३) प्रकल्प यंत्रणेस स्वतंत्रपणे 2 एमबीपीएस बँडविड्थ स्पीडच्या मर्यादेत वन विभागास मोफत 


इंटरनेट जोडणी प्रस्थापित करुन द्यावी लागेल. 


१४) प्रकल्प यंत्रणेव्दारे प्रचलित दरपद्धतीनुसार खाजगी वनक्षेत्राची मालकी असलेल्या धारकास 
रक्‍कम अदा करेल. 
१५) प्रस्तुत तत्वत: मान्यता आदेशातील अटींचा पूर्तता अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संरक्षित 


क्षेत्राच्या मर्यादेबाहेर ऑप्टीकळ फायबर केबल टाकण्यास प्रकल्प यंत्रणेस मूभा राहिल. वन 


(संवर्धन) अधिनियम, १९८० व त्याअंतर्गत केलेले नियम आणि मार्गदर्शक सूचना आणि या 
आदेशातील अटींपैकी कोणत्याही अटींचे अनुपालन न करणे हे वन (संवर्धन) अधिनियम, 


१९८० चा भंग ठरेल आणि त्याप्रमाणे याबाबत वैधानिक कारवाई करण्यात येईल. 
१६)प्रकल्प यंत्रणा आवश्‍यक असल्यास पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत 
प्रस्तावाकरीता पर्यावरणीय मंजुरी प्राप्त करेल. 


१७) प्रकल्प यंत्रणेने उक्त प्रकल्पास लागू असण्या-या सर्व संबंधित कायद्यांतील तरतुदी, नियम 


व मार्गदर्शक सूचना यांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्‍यक असेल. 
१८)वनविभागाने घातलेल्या सर्व अटी प्रकल्प यंत्रणेवर बंधनकारक राहतील. 


१९) प्रकल्प यंत्रणेने उपरोक्‍त अटींची पूर्तता केल्यानंतर महाराष्ट्र शासन उक्त प्रयोजनासाठी 


वनजमिन वळतीकरणास अंतिम मंजूरी प्रदान करील आणि मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), 
कोल्हापूर हे वरील पूर्तता झाल्यानंतर प्रत्यक्षात वनजमिन वळतीकरणाची कार्यवाही 


करतील. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६३०१२३८१३३४१९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digitally signed by Arvind Shankar Apte 
DN: CN = Arvind Shankar Apte, C = IN, S = 
A rv | n d S h a n ka r Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Revenue And Forest 


A ot e Department 


Date: 2021.06.30 12:46:38 +05'30' 
(अरविंद आपटे) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत:< 
१. सचिव, पर्यावरण, वन आणि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०२१/प्र.क्र.८६/फ-१० 


२. क्षेत्रिय अधिकारी (केंद्रीय, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 
प्रादेशिक कार्यालय,नागपूर. 


३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महा-कॅम्पा), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर 


. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


. मुख्य वनसंरक्षक (वन संवर्धन), नागपूर 


द 
७. विभागीय आयुक्त, पुणे. 
ह 
९ 


. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), कोल्हापूर 


१०.जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 


११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 

१२.उपवनसंरक्षक, कोल्हापूर 

१३.उपाध्यक्ष, मे.रिळायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड, रिलायन्स जिओ कॉर्पोरेट आयटी पार्क 
लि., डाऊनटाऊन दुसरा व तिसरा मजला, एस.नं.८--१३/१/२, कर्वे रोड, म्हात्रे पूल, 
एरंडवणे, पुणे-४११ ००४. 


१४. निवडनस्ती फ-१० कार्यासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Forest Land-Kolhapur 
Diversion of 0.057 Ha. Reserved Forest land 


under Forest (Conservation) Act, 1980 in 
favour of M/s Reliance JIO Infocomm 
Limited, Pune for laying of underground 
Optical Fiber Cable Line duct and Cable 
within RoW of existing road SH-193, Padal 
to Phusere at  Village-Kasba Thane 
(Mahadikwadi), Taluka-Panhala, District- 
Kolhapur. 


Government of Maharashtra 
Revenue and Forest Department 
Government Order No.: FLD-2021/CR-86/F-10 
Mantralaya, Mumbai-400 032 
Date: 30/06/2021 
Preamble:- 
M/s Reliance JIO Infocomm Limited, Pune has submitted a proposal for diversion of 
0.057 Ha. Reserved Forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 in for laying of 
underground Optical Fiber Cable Line duct and Cable within RoW of existing road SH-193, 
Padal to Phusere at Village-Kasba Thane (Mahadikwadi), Taluka-Panhala, District-Kolhapur to 
the State Forest Department. After careful consideration and scrutiny of the proposal, granting of 


in-principle approval to the aforesaid project is under consideration of the State Government. 


Order:- 

In exercise of powers delegated to the State Governments, vide Government of India’s 
letter no. 5-2/2017-FC, dated 28/03/2019, Handbook of FCA Guidelines-2019, Chapter 4 
(General Approval under Section 2 (ii) of FCA), Government of Maharashtra is pleased to grant 
‘in-principle' approval to the diversion of forest land under section-2 of the Forest (Conservation) 
Act, 1980, for diversion of 0.057 Ha. Reserved Forest land as per the proposal submitted by 
Additional Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer, Maharashtra State, Nagpur, 
vide his letter no. Desk-17/2/NC/II/ID-12849/1163/20-21, dated 04/02/2021 for laying of 
underground Optical Fiber Cable Line duct and Cable within RoW of existing road SH-193, 
Padal to Phusere at Village-Kasba Thane (Mahadikwadi), Taluka-Panhala, District-Kolhapur. 


The details are as given below:- 


Village Name, Taluka & Gut No. Length x Width Area Area Legal Status 
District (in Mtr) (in Sq.Mtr.) (in Ha.) 
Village-Kasba Thane 
(Mahadikwadi), 1785 570x 1 570 0.057 लसी 
Taluka-Panhala, Forest 
District-Kolhapur 


Page 1 of 3 


Government Order No.: FLD-2021/CR-86/F-10 


2. This 'in-principle' approval is issued subject to the following conditions- 


1) The legal status of the land shall remain unchanged. 

2) The Optical Fiber Cable Line will be laid within maximum size of the trench of 2.00 
meters depth & 1.00 meter width with cable line under the PVC pipeline. 

3) The land under project will be reclaimed by the User Agency for which the agency shall 
submit a bank guarantee at the rate of Rs.50/- per running meter and an undertaking to 
that effect shall also be submitted. If the agency fails to reclaim the land to the satisfaction 
of Deputy Conservator of Forests concerned, the cost for reclamation will be covered 
from the bank guarantee. 

4) If the cable is going to be laid in the formation width of the road, then additional charges 
in form of bank guarantee shall be given at the rate of Rs.35/- per running meter. 
Similarly for reclamation of side drain and for tarred portion, the guarantee will be at the 
of Rs.300/- per meter and Rs.750/- per meter respectively. An undertaking shall be 
obtained from the User Agency that it has agreed to make good any loss to Forest/ 
Environment while laying the cable in the forest area and during maintenance of the same 
in future. 

5) For further maintenance of the project, the agency shall obtain permission from the 
concerned Deputy Conservator of Forests as and when required. 

6) The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal. 

7) No felling of trees shall do during the implementation of project. 

8) No new forest area beyond the Right of Way of existing road should be broken for laying 
Optical Fiber Cable. 

9) The Chief Conservator of Forest (T), Kolhapur shall report the details of amount 
recovered from the Project Authority towards the cost of Compensatory Afforestation at 
prevalent rate and all other cost required as per the rules in due course of time. 

10) This sanction is subject to the final clearance by the Department of Information & 
Technology for the project and concerned PWD authorities for the project. 

11) The User Agency will make good the land after use/ maintenance. 

12) All the amount received from the User Agency under the project shall be transferred to 
the account of Ad-hoc CAMPA and compliance will be reported to this office. 

13) User Agency shall provide independent Internet Connection having speed of 2 MBPS 
bandwidth at free of cost to Forest Department. 

14) The User Agency shall compensate the private owner of forest land if any, in accordance 
with the prevalent laws, rules & guidelines. 

15) The User Agency will be authorized to lay the Optical Fiber Cable outside the confines of 
the protected area after compliance of this order. Any breach of the conditions by the User 
Agency will be treated as violation of the provision of the Forest (Conservation) Act, 
1980. 

16) The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the 


Environment (Protection) Act, 1986, if applicable. 


Page 2 of 3 


Government Order No.: FLD-2021/CR-86/F-10 


17) All other conditions as may be mandatory under relevant Acts, Rules and Guidelines shall 
be complied by the User Agency. 
18) All the conditions stipulated by the Forest Department shall be binding on User Agency. 
19) The Final approval shall be granted by the State Government after fulfillment of the 
above conditions by the User Agency. The actual diversion of forest land shall be effected 
thereafter by the Chief Conservator of Forests (T), Kolhapur. 
3. This Government Order of Maharashtra Government is available at the website 
www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 202106301238133419. This Order has been 
signed digitally. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 


डं Digitally signed by Arvind Shankar Apte 
Arv | Nn d S h a Nn ka | DN: CN = Arvind Shankar Apte, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Revenue And Forest 


Apte Department 


Date: 2021.06.30 12:46:55 +05'30" 


( Arvind Apte ) 
Chief Conservator of Forests (Mantralaya) 
Copy to:- 
1. Secretary, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India, 
New Delhi 


2. Regional Officer (Central), Ministry of Environment, Forests & Climate Change, 
Government of India, Integrated Regional Office, Nagpur. 

3. Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force), Maharashtra State, Nagpur 

4. Additional Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer, Maharashtra State, 
Nagpur 

5. Additional Principal Chief Conservator of Forests & CEO (Maha-CAMPA), Maharashtra 
State, Nagpur 

6. Additional Principal Chief Conservator of Forests (Conservation), Maharashtra State, 
Nagpur 

7. Divisional Commissioner, Pune 

Chief Conservator of Forests (Forest Conservation), Nagpur 


© >? 


. Chief Conservator of Forests (T), Kolhapur 

10. Collector, Kolhapur 

11. Chief Executive Officer, Zilha Parishad, Kolhapur 

12. Deputy Conservator of Forests, Kolhapur 

13. Vice President, M/s Reliance JIO Infocomm Limited, Reliance Corporate IT Park Ltd., 
Downtown 2™ & 3" Floor, S.No.8+13/1/2, Karve Road, Mhatre Bridge, Erandwane, 
Pune-411 004. 

14. Select File-F-10 


Page 3 of 3 


